सामान्य प्रशासन विभाग (खुद्द) विभागासाठी 
लेखनसामुग्री /स्टेशनरी खरेदी करण्यासाठी 
पुरवठाधारक निश्चित करणेबाबत. 

ई निविदा क्र.२०२१-७॥०)०॥॥-६४३२६७-१ 


महाराष्ट्र शासन 

सामान्य प्रशासन विभाग 

शासन निर्णय क्रमांक : खरेदी-२०२१/प्र.क्र.३/का.२४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- २३ मार्च, २०२१ 
वाचा :- सामान्य प्रशासन विभाग, पत्र क्र. खरेदी-२०२१/प्र.क्र.३/का.२४, दि.२३ मार्च २०२१ 
शासन निर्णय :- 
सामान्य प्रशासन विभाग (खुद) मधील कार्यासनांसाठी ळेखनसामुग्री /स्टेशनरी, संगणक साहित्य व इतर 

वस्तु खरेदी करण्यासाठी वार्षिक दरकरार करावयाचा होता. त्यासाठी शासनाच्या संकेतस्थळावरुन ई निविदा 
मागविण्यात आल्या होत्या. 


2. मे. कॉपी क्लासीस,मुंबई यांनी सादर केलेले वस्तुंचे दर अन्य निविदाधारकापेक्षा कमी आहेत. तसेच 
दिनांक १८ मार्च २०२१ च्या पत्रासोबत त्यांनी सुधारित दरपत्रक सादर केलेले आहे. सदर दरपत्रक विचारात 
घेऊन विभागासाठी लेखनसामुग्री /स्टेशनरी, संगणक साहित्य व इतर वस्तुंचा विभागास पुरवठा करण्यासाठी 
पुरवठाधारक म्हणून मे. कॉपी क्लासीस,मुंबई त्यांची दिनांक २३ मार्च २०२१ च्या पत्रान्वये नेमणूक करण्यात 
आलेली आहे. 


३. सामान्य प्रशासन विभाग (खुद्द) साठी दिनांक २२ मार्च २०२१ ते २१ मार्च २०२२ ( एक वर्षासाठी) 
लेखनसामुग्री स्टेशनरी, संगणक साहित्य व इतर वस्तु पुरविण्यासाठी पुरवठाधारक म्हणून नियुक्‍ती करण्यात 
आलेली आहे. सदर कालावधी संपल्यानंतर नव्याने ई निविदा प्रक्रिया राबवून पुरवठाधारक निश्चित होईपर्यंत 
निविदेतील दरानुसार साहित्याचा पुरवठा करणे पुरवठाधारकास बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. 


४. सामान्य प्रशासन विभाग हा मंत्रालयातील सर्वात मोठा विभाग असून मा.मुख्य सचिव कार्यालयासह 
विभागातील मा.सचिव कार्यालये तसेच कार्यासने यांना तातडीने साहित्य पुरवावे लागत असल्यामुळे विभागाने 
साहित्य पुरवठयाची मागणी केल्यानंतर १ तासात साहित्य पुरविण्याची जबाबदारी संबधित पुरवठाधारक यांची 
राहील. 


५. मे. कॉपी cond मुंबई यांनी ई निविदेसोबत भरलेली अनामत रक्कम रु.दहा हजार ही पुरवठा सेवा 
कालावधीत अनामत रक्कम म्हणून शासनाकडे जमा राहील. 


६. मे. कॉपी क्लासीस,मुंबई यांच्याकडून साहित्य पुरविण्यास वांरवार विलंब होत असल्याचे लक्षात आल्यास 
किंवा साहित्याच्या दर्जाबाबत तक्रार आल्यास त्यांची साहित्य पुरवठाधारक म्हणून केलेली नेमणूक केव्हाही LE 
करण्याचे अधिकार शासन राखून ठेवत आहे. 


७. मे.कॉपी क्लासीस,मुंबई यांनी दिनांक १८ मार्च २०२१ च्या यादीत नमुद नसलेल्या गरजेच्या वस्तुंची 
आवर्यकता विभागास लागल्यास त्याचा पुरवठा बाजारभावानुसार करण्यास संबधित पुरवठाधारक यांनी करणे 
HERA आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०२१/प्र.क्र.३/का.२४ 


सदर शासन निर्णय , महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०४२७१४५८४०६२०७ असा आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने 
सांक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
TUSHAR PITAMBAR प st Apes MEA 


,C=IN,S= 
Maharashtra, O = GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, OU = 


PAWAR GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT 


Date: 2021.04.27 15:11:06 +05'30" 


(तु. पि.पवार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मुख्य सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

२. सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
३. सर्व सह सचिव/उप सचिव/ अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

४. सर्व कक्ष अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

६. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी , मुंबई 

७. कक्ष अधिकारी (रोखशाखा),सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

८. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र , मुंबई 

९. मे. कॉपी क्लासीस,मुंबई 

१०. निवडनस्ती/का.२४,सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


COPY CLASSIC 


print ecopye scan 


\ 7666228999 
Copyclassic@gmail.com 


fr as , Opp Shiv Shahi Vachnalay , Near Chawdhary House , 
Shivaji Nagar , Vakola , Santacruz (E) , Mumbai :400055 


GST IN : 27AXBPV5719P1ZN 


March 18, 2021 
To, 
General Administrative Department, 


Mantralay, Mumbai. 


Subject: Negotiations in the rates as given in the tender 


Respected Sir/Madam, 


As per our discusstion we have agreed to lower the rates so that it becomes affordable for 
both the parties. Please find below the r at which we can work upon. 


Old Rate 


18 18 
ae ea ee क्क 0 
| > | = * “3.5 
res टपाल फोल्डर (टपाल बांधणे) 3.5 
5 व्हाईट बोर्ड मार्कर/डस्टर ( कॅमलीन) 7 
| 6 मार्किंग पेन (हायलायटर) ( कॅमलीन) (5 नग सेट पॅकेट) | 48__ ae 
7 स्केच पेन ( कॅमल्रीन) ( 12 नग सेट पॅकेट) 13 13 
कल सीडी मार्कर पेन (कॅमलीन) 5.5 5.5 
शिक शार्पनर (नटराज) (20 नग पॅकेट) | 46__| | 46 
10 व्हाईट टॅग (1000 नग) (कॉटन) 
11 कोरस ग्ल्युस्टीक -15G 
12 करेक्शन पेन ( कोरस) 
13 स्टेप्नर पीन लहान ( कांगारु) ( 20 नग पॅकेट ) 
14 स्टेप्नर पीन मोठे ( कांगारु) (20 नग पॅकेट ) 
i | खोडरबर (अप्सरा) (20 नग पॅकेट) 
16 पेन्सिल सेल (मोठे) DURA SELL 
} 47 पोस्ट इट पॅड (रंगीत स्ट्रिप्स) -3 M ( 24 नग पॅकेट ) 


पंच मशीन मोठे (कांगारु)-1)?-800 
पंच मशीन नं.280 (कांगारु) 
गम/पेस्ट- Puppy ( 1 कि.लो) 


18 स्पायरल पॅड - Segul 18 18 
19 कॉन्फरन्स पॅड ॥__55 5.5 
20 जेल पेन (काळे -12 /) REYNOLDS | 86__| | 8 | 
21 जेल पेन (निळे 12) REYNOLDS 86 cme 4 
22 अँडजेल अचिव्हर जेल पेन (निळा) 
23 este अचिव्हर जेल पेन (काळा) 
24 युनीबॉल जेन पेन ब्ल्यू 
25 युनीबॉल जेन पेन काळे 
26 FETAL लहान (10 नं.) 
27 स्टॅपलर मोठे (कांगारु) एचडी 45 


टिश्यू पेपर्स साधे-१॥७][11॥ 

लाल टॅग (1000 नग)-॥[1.11 COLOUR 10 INCH 106 106 

इंक पॅड लहान बॅन्ड (अशोका / कॅमल) 16 16 

लिगल पेपर हिरवे 80 GSM ( पॅकेट) an 215 215 

35 लिगल पेपर पांढरे 70 GSM ( पॅकेट ) 160 160 

36 युनिबॉल आय पेन मल्टीकलर सेट (12 नग पॅकेट) 447 447 

37 कात्री ( मोठी) 31 31 

38 सेलेटॉप ( लहान ) 1 इंच ह शिश 6.5 

39 सेलेटॉप ( मोठे) 2 इंच 13 13 

| 40 | डेस्क कॅलेंडर- 2021 a क... 

41 डेस्क कॅलेंडर स्टॅण्ड (प्लास्टीक) 38 38 
42 गणकयंत्र कॅलक्युलेटर-१॥(1-120 CASIO 4 136.5 136.5 

43 Tl मोठा पंच-1)?-900 | | 640 640 ae | 640 
| 44a | 44 झेरॉक्स पेपर - J K BOND- Sparkle 174.5 174.5 
45 डेटर स्टॅम्प 35.5 35.5 

| 46 फाईल बोर्ड (पुठ॒याचे) (नस्ती बांधण्यासाठी ) 49 37 
47 ALL IN ONE संगणक अँडपटर 369 Als 369 
| 4a | | पेन ड्राईव्ह 16 जी.बी- HP शि 175.5 

L 

| 4g | पेन ड्राईव्ह 32 जीबी- HP 242.5 242.5 
50 संगणक की बोर्ड- HP 855 283.5 
51 aE संगणक ATSA-HP 141.5 141.5 
52 TVS GOLD- संगणक की बोर्ड | 1600 1600 

| 33 | मराठी की बोर्ड स्टीकर i 7 7 


स्पाईक गार्ड 49 | 49 | 

डस्ट बीन (प्लास्टिक) (नॅशनल) 26 26 

एअर फेशनर ( एम्बीप्युअर) 122.5 122.5 

कार फ्रेशनर- AMBIPUR 133 129 

पाणी गरम करण्याची Hea (1 लिटर)-3/71/1 790 790 

59 पाण्याचे येरा ग्लास ( 6 नग पॅकेट) 113 113 


| 60 टॉवेल मिडीयम (बॉम्बे डाईंग) 

दूरध्वनी संच 3-1 
दुरध्वनी संच-१॥-78 (1-1) 
टयुब लाईट - LED पट्टीसह 
| 64 | कप बशी सेट (6 नगसेट) 
65 कोलिन 


| हहे . | गुड नाईट मशीन व रिफील 
67 कुलुप मोठे 
ee | मेणबत्ती मोठे ( 6 नग पॅकेट) 
रेडिमिक्स चहा ( 24 नग पॅकेट बॉक्स) 
ग्रीन टी (24 नग पॅकेट) 140 140 
सोसायटी चहा-- (1 कि.लो) 425 420 
शुगर टयुब- ( पॅकेट) 47 47 
कापडी अस्तर पाकीटे 12 X16 ( 100 पॅकेट) 550 Al 550 
कोस्टर क्प/ग्लास साईज सेट ( 6 नग पॅकेट) 275 185 
पाण्याचे जग ( स्टील) -MILTON a 150 150 
डेटॉल SUIS वॉश- 500 मि.ली. 85 85 
सॅनिटाझर बॉटल 500 मि.ली. LIFEBOY 125 | 125 
बिसलरी-250 मि.ली. ( 48 नग पॅकेट ) 325 325 
बेसीन आरसा 400 320 
काच टेबल स्टॅण्ड -18X24 10MM i” 1600 1600 4 
टिश्यू पेपर बॉक्स स्टॅण्ड | 90 85 
कॉटन बॅग कापडी- 42 नं. 250 250 


